“सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२८/ 
शिक्षण-२, दि. ३०.०८.२०२३ 

३.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.५७/ 
शिक्षण-२, दि. ०८.११.२०२३ 

४.संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.१९.०६.२०२४ रोजी 
चे पेत्र, 


प्रस्तावना:- 

विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत दिनांक ११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या शौक्षणिक 
वर्षाकरिता दिनांक ३०.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ५० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. 
सन २०२३-२४ करिता निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु. श्वेता विनोद पाटील 
आणि कु.सायली संभाजी लवटे या विद्यार्थीनिंची निवड करण्यात आली आहे. 

कु. श्वेता विनोद पाटील आणि कु.सायली संभाजी लवटे या विद्यार्थीनिने परदेशातील शैक्षणिक 
कालावधीच्या पहिल्या वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता अनुक्रमे रु.१९,०९,४७४/-व रु.२१,६७,३०९/-इतकी 
शिष्यवृत्ती मिळणेबाबत मागणी केळी आहे. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी 
संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कु.श्वेता आणि कु.सायली यांना 
पहिल्या वर्षातील द्वितीय सत्राच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण रुपये ४०,७६,७८३/- (रुपये चाळीस लक्ष शहात्तर 
हजार सातरी त्र्याऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे. यास्तव, सदर निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या 
विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु. श्वेता विनोद पाटील आणि कु.सायली संभाजी लवटे या विद्यार्थीनिस 
परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता उक्त योजनेतील तरतुदीनुसार एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 


रक्‍कम रुपये ४०,७६,७८३/- (रुपये चाळीस लक्ष शहात्तर हजार सातठी त्र्याऐंशी फक्त) खालील Teaches 


तपशिलानुसार वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ. | विद्याथ्य क्षणिक | चलन चलनाचा प्रकार । एकूण शिक्षण निर्वाह भत्ता एकूण मागणी | एकूण भारतीय 
क्र. | नाव वर्ष दर शुल्क प्रथम वर्ष चलनातन 
दिनांक द्वितीय सत्र आवश्‍यक 
२०.०५.२०२४ निधी 
| श्वेता १ वर्ष qGBP- विदेशी चलन GBP-93900 प्रथम वर्ष -५० % GBP-92040  |रु.१९,०९,४७४/- 
विनोद (&X 2) 404.022 GBP-8¢yo 
पाटील Semester भारतीय चलन रु.१३,८५,८२३/- | रु.५,२३,६५१/- रु.१९,०९,४७४/- 
२ | सायली मार्च २०२४| IGBP- विदेशी चलन GBP-94480 प्रथम वर्ष -५० % ७87?-२०४९० रु.२१,६७,३०९/- 
संभाजी ऑगस्ट | १०५.७७४ ७87?-४९५० 
लवटे २०२४ भारतीय चलन रु.१६,४३,७२८/- | रु.५,२३,५८१/- रु.२१,६७,३०९/- 
६ महिने 
एकूण रु.४०,७६,७८३/- 
२. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. निधी 
खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास 
सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांची राहील. 
३. उपरोक्त निधी सदर विद्यार्थ्यास वितरीत करत असताना विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निधी 
मागणीचा प्रस्ताव तपासून, विद्यापिठाची कागदपत्र पडताळणी करुन, सदर निधी ज्या विद्यार्थ्याकरिता मंजूर 
करण्यात आलेला आहे त्याच विद्यार्थ्याकरिता खर्ची पडेल तसेच, परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय, 
संदर्भ क्र. १ दि. ११.१०.२०१८ व झासन शुद्धिपत्रक दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व 
शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी मागणीचे प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करण्याबाबतची 
जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील 
४ सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही 
याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील 
प. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) 
विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) 
(२२२५ एफ २१८)" या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८०११६०४४६२९३४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


NIVEDITA LOKESH ८ 
WARULE 


(नि.लो.वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे. 
. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


